पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई अंतर्गत वर्धा 
जिल्हयातील वर्धा, देवळी, सेलू, आर्वी, 
कारंजा, आष्टी, हिंगणघाट व समुद्रपूर 
तालुक्यातील ८२ नळ पाणी पुरवठा 
योजनांच्या विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास 
“विशेष बाब” म्हणून मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र. ४४ (भाग-१) /पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय इमारत संकुल, ७ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 009 
तारीख: २२ मे, २०२४ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु १४, 
दिनांक ३.२.१९९९ 

२) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु 
१४, दिनांक १४.०२.२०१८ 

३) जिल्हाधिकारी, वर्धा यांचे पत्र जा.क्र. काअ/जिपव/ग्रापापुवि/चिठा/१०१२/२०२४, 
दिनांक २७.०४.२०२४ 

४) जिल्हाधिकारी, वर्धा यांचे पत्र जा.क्र. काआ/ ग्रापापुवि/जिपप/तांशा/१२५०/२०२४, 
दिनांक ०६.०५.२०२४ 

५) भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक : ४३७/॥--॥२/२०२४ 

(c-Vigil)/WS-Il, दिनांक १७.०५.२०२४ 


प्रस्तावना- 
दिनांक १४.०२.२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक ०७ येथील तरतुदीनुसार 


दिनांक ३१ मार्च, नंतर नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयास नसल्याने, जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी सन २०२३-२४ च्या 
टंचाई कालावधीसाठी वर्धा, देवळी, सेळू, आर्वी, कारंजा, आष्टी, हिंगणघाट व समुद्रपूर 
तालुक्‍यातील काही गावांमध्ये वितरण व्यवस्था नादुरुस्त असल्यामुळे नळ पाणी पुरवठा 
योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे आवश्‍यक असल्याने टंचाई उपाययोजनेतंर्गत सादर केलेल्या 
प्रस्तावांना आदर्श आचारसंहिता कालावधीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती शासनास 
संदर्भाधीन क्रमांक ०३ व ०४ येथील पत्रांन्वये केली आहे. 


राज्यामध्ये सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने दिनांक १६.०३.२०२४ 
आदर्श आचारसंहिता घोषित झाल्याने तसेच वर्धा, देवळी, सेळू, आर्वी, कारंजा, आष्टी, 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र. ४४ (भाग-१/पापु १४ 


हिंगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांचे क्षेत्र दुष्काळ घोषित क्षेत्रामध्ये 
येत नसल्याने, विषयाधीन प्रस्तावास भारत निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळणेकरिता प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला होता, त्यास संदर्भाधीन क्रमांक-०४ येथील पत्रान्वये भारत निवडणूक 
आयोगाने मान्यता दिली आहे. 


त्यानुसार वर्धा जिल्हयातील वर्धा, देवळी, सेळू, आर्वी, कारंजा, आष्टी, हिंगणघाट व 
समुद्रपूर तालुक्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामास निवडणूक 
आयोगाने दिलेली मान्यता विचारात घेता, ८२ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीच्या 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, जिल्हाधिकारी, वर्धा 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या वर्धा जिल्हयातील वर्धा, देवळी, सेळू, आर्वी, कारंजा, आष्टी, 
हिंगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यातील ८२ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीच्या 
कामांना खालील अटींच्या अधीन राहून टंचाई अंतर्गत एक “ विशेष बाब “ म्हणून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी वर्धा, देवळी, सेलू, आर्वी, कारंजा, आष्टी, हिंगणघाट व 
समुद्रपूर तालुक्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांशी संबंधित गावात पिण्याच्या 
पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असल्याचे सर्व प्रथम घोषित करावे. 


सदर योजनेच्या कामाचा राजकीय फायदा/लाभ मिळण्याच्या अनुषंगाने street 
आचारसंहिता कालावधीमध्ये विपरीत प्रसिध्दी होणार नाही याची जिल्हाधिकारी, 
वर्धा यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदर प्रस्तावात नमूद केलेली सर्व कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा 
परिषद, वर्धा यांचेमार्फत करणे आवश्यक राहील. 

सदर योजनेची कामे अस्तिवातील नियम विचारात घेऊन विहित पध्दतीने निविदा/ 
ई-निविदा मागवून करावीत. जादा किंमतीच्या निविदा स्विकृत करण्यात येऊ नयेत. 
योजनांच्या निविदा अल्प मुदतीची (०७ दिवस ) काढण्यास परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

६) निविदा प्रक्रिया दिनांक ३० मे, २०२४ पर्यंत पूर्ण करुन कार्यारंभ आदेश देणे 
MAI आहे. 

योजनांची दुरुस्ती कामे दिनांक ३० जून, २०२४ पर्यंत पूर्ण करुन योजनेतून पाणी 
पुरवठा सुरु होणे आवशयक आहे. 

योजनांची कामे मंजूर /मान्यता प्राप्त किंमतीमध्येच तातडीने पूर्ण होतील याची 
दक्षता घ्यावी. योजनेची किंमत वाढल्यास त्यास शासन जबाबदार राहणार नाही. 


> 


AN 
— 


Rc 


o~ 
— 
aS 


iS 


AS 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र. ४४ (भाग-१/पापु १४ 


) कोणत्याही कारणाने योजनांच्या खर्चात वाढ झाल्यास त्याकरिता शासनाकडून अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

१०) सदर योजनांची प्रस्तावात नमूद केलेली कामे जिल्हा परिषद, वर्धा मार्फत पूर्ण 
करण्यात आल्यानंतर योजनांची देखभाल दुरुस्ती व योजनांचे व्यवस्थापन संबंधित 
ग्रामपंचायत मार्फत करणे आवश्यक राहील. 

११) योजनांची कामे मुदतीत पूर्ण होणे आवश्‍यक असल्याने योजनांच्या निविदा प्रक्रियेपासून 
ते योजनांतून पाणीपुरवठा सुरु होईपर्यंत आठवडयाच्या प्रत्येक सोमवारी प्रगती अहवाल 
शासनास पाठविण्यात यावा 


2. याबाबत होणारा खर्च “मागणी क्र. वाय-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, १९६ जिल्हा परिषद पंचायत / संस्थांना सहाय्य, ०२ जिल्हा 
परिषदांना अनुदान, (०२)(०३) आकस्मिक पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणा- 
या तात्पुरत्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान (अनिवार्य), ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२१५ ए १९५) ” या लेखाशीर्षांखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीतून 
भागवावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५२२१५३१२४७४२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 
P RAVI N KU MAR DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ठप PPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 


A 
4.20=5d2dad0f66e8336730e2b666877a365c20f60 


25. 
GULABRAO db099de81 5eecadde01ca77F 
=400032, st=Mahi 


INumber=8F 18625ADB482A7EE25 1 2CEA93CE69 


7388C95A99C89E4 1 E85COSA3DE8476488I 
P AWA R cn=PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR, 


Date: 2024.05.22 19:15:06 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 

६. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र. ४४ (भाग-१/पापु १४ 


९. जिल्हाधिकारी, वर्धा 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 
१२. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वर्धा 
१३. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई 
१५. निवड नस्ती ( का- पापु-१४) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र. ४४ (भाग-१/पापु १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: टंचाई २०२४/प्र.क्र. ४४ (भाग-१/ पापु -१४ दि.२२ मे, २०२४ च्या 


सोबतचे 


परिशिष्ट 
अ.क्र तालुका गावाचे नाव अंदाजपत्रकांची किंमत 
ae | वर्धा सोंडलापूर ५५१५७४ 
2 वर्धा वाघदरा ५८४८१४ 
३ वर्धा वरुड १६७५०३१ 
8 वर्धा उमरी (मेघे) ७७८००३ 
५ वर्धा सोनेगाव (स्टे.) ५३३२५८ 
नि वर्धा सिरसगाव ५७०९०८ 
9 वर्धा महाकाळ १३५७०४५ 
८ वर्धा धोत्रा (रे.) ६६४६१७ 
९ वर्धा पिपरी (मे.) ९७६९४० 
१० | देवळी नांदोरा (डफरे) १५१२५४४ 
| aa | सेलू सोंडी १२७०२८५ 
१२ सेलू महाबळा ४९९९३१ 
१३ सेलू बोरखेडी १७१७९८ 
१४ सेलू ब्राम्हणी २५७२३८ 
१५ आर्वी चिंचोली डांजगे ९५८६११ 
१६ आर्वी दहेगाव मो. ९७९७६६ 
१७ आर्वी सुकली उबर ११०४७२१ 
१८ आर्वी कोपरा ६६०८९३ 
१९ आर्वी पिंपळगाव भोसले १२१२१०८ 
२० आर्वी तांडा हिवरा ९७१३५० 
२१ आर्वी पानवाडी ९१४८०८ 
२२ आर्वी हर्राशी ४९८२५२ 
२३ कारंजा खैरवाडा ४२९९७१ 
२४ कारंजा गवंडी ३४७५७६ 
२५ कारंजा येकांबा ३६४३१४ 
२६ कारंजा गारपीट २५८७१९ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र. ४४ (भाग-१/पापु १४ 


२७ कारंजा चिचोली ४९९६८२ 
२८ कारंजा ढ्गा ३०२९८९ 
२९ कारंजा लादगड ४९९७२३ 
३० कारंजा सोनेगाव २२३२९५ 
३१ कारंजा आंबोरा ४९८७८३ 
३२ कारंजा मालेगाव कली ४७९६०९ 
३३ कारंजा पालोरा ४३९९८५ 
३४ कारंजा सेलगाव लवने ४७०९६० 
३५ कारंजा राहाटी ४९२९४७ 
३६ कारंजा सावली बु ४७८८५० 
३७ कारंजा आजनादेवी ४९६०९५ 
३८ कारंजा पारडी १४९६८०५ 
३९ कारंजा रगडगाव १६५८७६४ 
go कारंजा ब्राम्हनवाडा ७८५४०१ 
४१ कारंजा खारसखांन्डा ९९९७७१ 
४२ कारंजा खैरी बु. ७३४६०१ 
४३ आष्टी चामला ४९८५३५/- 
४४ आष्टी बांबर्डा ३३०८८२/- 
४५ आष्टी झाडगाव ३६९४४९/- 
४६ आष्टी लहान आर्वी ४९१४४९/- 
४७ आष्टी चिस्तुर ४९०६८४/- 
४८ आष्टी पोरगव्हाण १९६९२१८ 
४९ आष्टी मोई १४११९५४/- 
Yo आष्टी आनंदवाडी १३१००४० 
५१ आष्टी धाडी ११९६७०७ 
42 हिंगणघाट शेगाव (कुंड) १६९०२८६ 
43 हिंगणघाट पोहणा ४१२६१८ 
48 हिंगणघाट सोनेगाव (कु.) १८९२७३ 
५५ हिंगणघाट वडनेर १५१०८१९ 
५६ हिंगणघाट पिपरी १८९८८२ 
५७ हिंगणघाट धानोरा १३३४७८ 
Gd हिंगणघाट धोची १८९८८२ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र. ४४ (भाग-१/पापु १४ 


48 हिंगणघाट सावंगी (जोड) १२७०९८ 
६० हिंगणघाट गोवींदपूर ३४२३५० 
६१ हिंगणघाट वेणी ७१४१४९ 
६२ समुद्रपूर मेनखत २११०२९ 
६३ समुद्रपूर पिपरी ३६००४२ 
६४ समुद्रपूर लसनपुर ३१९६९५ 
६५ समुद्रपूर अंतरगाव १९७०८५ 
६६ समुद्रपूर नंदोरी ४३०८५३ 
६७ समुद्रपूर किन्ही ८८४८० 
र्न समुद्रपूर उमरी पो १९२८१४ 
६९ समुद्रपूर खेक ३५९५८ 
७० समुद्रपूर किन्हाळा ३२३७०१ 
७१ समुद्रपूर ख्ब्दा ३८०८९८ 
७२ समुद्रपूर नारायणपुर १७१७९८ 
93 समुद्रपूर वायगाव (हळद्या) ३९५१८३ 
७४ समुद्रपूर हिरडी ३४६२६४ 
७५ समुद्रपूर वायगाव (गोंड) ३५२०५६ 
७६ समुद्रपूर बरबडी २०४०७० 
७७ समुद्रपूर डोंगरगाव ५२२१९५ 
9d समुद्रपूर खंडाळा ६२०५१७ 
७९ समुद्रपूर शेडगाव (नविन) ६६२४७८ 
८० समुद्रपूर महागाव ९८८१५२ 
८१ समुद्रपूर बल्लारपूर ६६२४७८ 
८२ समुद्रपूर ताडगाव ६६५५५४ 


Digitally signed by PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


or 
PRAVI N KU MAR SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
25.4.20=5d2dad0f66e8336730e2b666877a365c20f60db099d 
815eecadde01ca77f148, postalCode=400032, st=Mahs 
G BR O >) R INumber=8F18625ADB482A7EE25 12CEA93CE697388C95 
U LA A AWA ‘A99CB9E41E85CO5A3DE8476488F, cn=PRAVINK\ 
GULABRAO PAWAR, 
Date: 2024.05.22 19:16:16 +05'30 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


